कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असतांना 
कोव्हिड- १९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचा-यांच्या कुटूंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत.. 

दिवंगत देविदास शामसुंदर साठे, शिपाई 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. अनुदान-२०२२/प्र.क्र.२६/ई-७ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२० 
व दि.१४.१०.२०२० 
2) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचे क्र: अ.का/आप.व्यय/कावि/६३४/२०२१, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०२१. 
शासन ज्ञापन :- 

संदर्भाकित क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड-१९ 
संबंधित कर्तव्य बजावतांना कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणा-या कर्मचा-यांना विमा कवच/ 
सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय, यवतमाळ यांच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत असलेले कर्मचारी दिवंगत देविदास शामसुंदर साठे, शिपाई यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित 
कर्तव्य पार पाडतांना कोरोना विषाणू संसर्गाने दि.२१.०४.२०२१ रोजी मृत्यू झाला आहे. 
३. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी दिवंगत देविदास शामसुंदर साठे, शिपाई यांच्या कुटूंबियांना शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये 
पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये 
सादर केला आहे. 
४. उक्त शिपाई हे “कोव्हिड-१९” च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने “प्रतिबंध” करण्याचे कर्तव्य बजावत 
होते आणि ते मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर हजर होते असे, जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ यांनी प्रमाणित केले आहे. 
५. तसेच, दिवंगत देविदास शामसुंदर साठे, शिपाई यांचा मृत्यू हा “कोव्हिड-१९” या विषाणूशी संबंधित 
आहे, असे संबंधित सरकारी / महानगरपालिका / ।.0.॥॥. प्राधिकृत खाजगी रुग्णालय / प्रयोगशाळा यांच्या 
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
६. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्या अधिपत्याखाळील तहसिल कार्यालय, यवतमाळ यांच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत कर्मचारी दिवंगत देविदास शामसुंदर साठे यांच्या कुटूंबियांना रु.५०,००,०००/- (रुपये 
पन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
७. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
“मागणी क्र. सी-१, २०५३ जिल्हा प्रशासन, ००, ९३ - जिल्हा आस्थापना, (०१) सर्वसाधारण आस्थापना, (०१) 
(०४) विभागीय आयुकत, अमरावती (अनिवार्य) २०५३ ००८२, या लेखाशिर्षाखालील १३- कार्यालयीन खर्च” 

त्याकरीता विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अनुदान-२०२२/प्र.क्र.२६/ई-७ 


८. सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२१०२०१६५५२७८०१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 

DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cBa7d6860ff227fd9e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d7496299 
70f349fc6ed260, 


pseudonym=B37546F6A6BD466ED45270ED708F924F51A07EAS, 
serialNumber=C5917E56B0DAS 16AB259D846D5 16CBOS84DCESE9A, 
2E73COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY BANKAR, 

Date: 2022.10.20 16:58:08 +05'30' 


(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) दिवंगत देविदास शामसुंदर साठे, शिपाई यांचे कुटूंबिय (जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचेमार्फत) 
१२) निवडनस्ती (कार्यासन ई-७. 


CSC 0८ w 


4 


mM 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


